महाराष्ट्र शासन 


सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण व तत्सम, 
गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उपायुक्त, 
समाज कल्याण व तत्सम, गट-अ संवर्गात 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देणेबाबत 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन आदेशा क्र.सकआ २०२३/प्र.क्र.२५४/आस्था-२, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- of सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र. १५९/कार्यालासन- 
१२, दि. ०१.०८.२०१९ 
२) समाज कल्याण आयुक्तालयाचे पत्र क्र.सकआ/आस्था-१/उप आयुक्त/वर्ग-१/ पदोन्नती / 


२०२३ -२४/का-६/५७२, दि. १२.०२.२०२४ 


शासन आदेठा- 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील समाज कल्याण 


आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम गट-अ ( वेतन 
adler मधील वेतन स्तर एस-२० ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील खाळील अधिकाऱ्यांना 
उपायुक्त, समाज कल्याण व तत्सम गट-अ (वेतन मेंट्रीक्स मधील वेतन स्तर एस-२३: ६७७००- 
१९०८००) या संवर्गात खालील अटींच्या अधिन राहुन, तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत 


आहे. पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्ठविलेल्या ठिकाणी 


पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापने ठिकाण 
a 2. ३. 18४. | 
| श्रीमती माया केदार, सहाय्यक was [surged तथा सदस्य, जिल्हा जात 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
अमरावती बुलढाणा 
२. श्री. नागनाथ चौगुले, सहाय्यक। विजा-अ ।उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सांगली 
सोलापूर 
३. श्री. बाबासाहेब देशमुख, सहाय्यक इमाव  ।प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, 
आयुक्त, समाज कल्याण, भंडारा नागपूर 
४. श्री. प्रसाद कुलकर्णी, सहाय्यक खुला उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात 
आयुक्त, समाज कल्याण, वर्धा प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, परभणी 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ २०२३/प्र.क्र.२५४/आस्था-२, 


अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापने ठिकाण 


2. 3. ae eee र 


श्री. केलास आढे, सहाय्यक विजा-अ उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात 
आयुक्‍त (शिक्षण) समाज कल्याण, 
आयुक्तालय, पुणे उपनगर 


प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई 


श्री. जयंत चाचरकर, सहाय्यक भज-ब उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, सांगली 


प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, रायगड 


Ds 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे - 


१, 


निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले 
नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत. 


. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 


च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि/१६-ब 
कार्यासनाच्या दि. ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार सदर 
मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दि. ७.५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च 
न्यायाल, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहून सहमती देण्यात येत आहे. 


. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदावर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय 


मुंबई यांच्या दिनांक २२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह 
पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्‍त पदे सा.प्र.वि./१६अ यांनी दि. ०५.०७.२०२१ रोजीचा शासन 
निर्णय व दि. २३.०७.२०२१ च्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 


परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 

Paste सर्व अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०१.०८.२०१९ च्या 
शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केळी आहे. या अटीच्या 
अधिन राहून सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 


श्री. बाबासाहेब देशमुख यांना पदोन्नतीने प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, नागपूर या 


पदावर पदस्थापना देण्यात आली असल्याने, श्री. सिध्दार्थ गायकवाड, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज 
कल्याण, नागपूर यांना पुढील पदस्थापनेपर्यंत प्रतिक्षाधीन ठेवण्यात येत आहे. 

निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, पुणे यांनी त्यांचेकडील कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


8. 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ २०२३/प्र.क्र.२५४/आस्था-२, 


तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 
होऊन त्याबाबतचा रुजू अहवाल आयुक्‍त, समाज कल्याण पुणे व शासनास सादर करावा. 
च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.Maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०६१४४७२१४२२२ असा आहे. हे शासन 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SATISH M KHAIRMODE 
AT | H M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
J LL ASSIST. ४६ 
43396८ 9059920 
laharashtra, 
KHAIRMODE 


(achat खैरमोडे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री ( वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 

५. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

७. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

८. सर्व अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 

९. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त/ उपायुक्‍त, समाज कल्याण 

१०.सर्व उपायुक्‍त तथा सदस्य जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 

१४.सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१५.सह सचिव/सर्व उप सचिव/अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
१६.मा.सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७.सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, समाज कल्याण पुणे यांचेमार्फत) 

१८. आस्था -२ निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


